अंगणवाडी केंद्रामधील लाभार्थी मुलांची बाल 
आधार नोंदणीची व लाईन लिस्टींग नोंदणीची 
कार्यवाही मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्याकडून 
तातडीने करुन घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एबावि-२०१५/प्र.क्र.१४ (भाग-१)/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ एप्रिल, २०१८ 
वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२००९/प्र.क्र.१३५/का.५, 
दिनांक ५ जानेवारी, २०१० 
(२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१३ 

प्रस्तावना :- 

सन १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना ० ते ६ वर्षे 
वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक निकष 
केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी राज्यात ५५३ प्रकल्प कार्यरत आहेत. 
२. केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या 
ज्या लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी झालेली आहे व ज्यांचे आधार कार्ड योजनेशी सिडींग झालेले आहे अशा 
लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याबाबत सूचना आहेत. याबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेली अधिसूचनेची प्रत 
तसेच दिनांक २४ जुले, २०१७, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१७, व दिनांक १९ फेब्रुवारी, २०१८ च्या पत्राची प्रत 
सचिव (महिला व बाल विकास) यांच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१८ Ba. पत्रासोबत जोडून पाठविण्यात 
आलेली आहे. 
३. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) तसेच सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
(नागरी) यांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी दिनांक 
३१ मार्च, २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
यापूर्वीच कळविलेले आहे. सदर कार्यक्रम विशेष मोहिम राबवून पुर्ण करण्याबाबत मा. मुख्य सचिव यांनी 
बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत. बाळ आधार कार्ड नोंदणीच्या Line Listing नोंदणी कामासाठी मुख्यसेविका/ 
पर्यवेक्षिका यांना “नोंदणी अधिकारी” म्हणून दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यांच्या मदतीने तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने आधार नोंदणीची 
कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये दिनांक ५ जानेवारी, २०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्याकडे २५ अंगणवाडयांचे 
पर्यवेक्षणाचे काम देण्याबाबत दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१३ च्या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
त्याचप्रमाणे अंगणवाडीमधील लाभार्थी मुलांची बाल आधार नोंदणी करण्याची व Line Listing नोंदणी 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.१४ (भाग-१)/का.६ 


करण्याची जबाबदारी दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्यावर 
सोपविण्यात आलेली आहे. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्याकडून बाल आधार नोंदणीची व लाईन लिस्टिंग 
नोंदणीची कार्यवाही पुर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) तसेच 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / नागरी / आदिवासी प्रकल्प) यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे. त्यांनी 
मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्याकडून बाल आधार नोंदणी व लाईन लिस्टिंग नोंदणीची कार्यवाही तातडीने 
पुर्ण करुन घ्यावी. 

२. विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ५ जानेवारी, २०१० च्या शासन निर्णयात नमूद केलेली कामे व 
आता सोपविण्यात येत असलेली बाळ आधार नोंदणी व Line Listing नोंदणीच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य 
कोणतीही कामे मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात येऊ नयेत. अन्य कामे मुख्यसेविका / 
पर्यवेक्षिका यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास कामकाज सोपविणारा अधिकारी प्रशासकीय 
कार्यवाहीस पात्र राहील. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांच्याकडून दिनांक ५ जानेवारी, २०१० च्या शासन 
निर्णयात नमूद केलेली कामे वा आता सोपविण्यात येत असलेली बाल आधार नोंदणी व Line Listing ची कामे 
पुर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०६१५४३०२५७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aseem Gupta re शि ‘ 

DN: c=IN, o=Government Of . . Digitally signed by Vinita Ved Singal 

A S e e mM Maharashtra, ou=RDD, V | Nn | t a Ve d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women 
postalCode=400032, st=Maharashtra, And Child Development Department, 
2.5.4.20=42cb1d992ceadc1f5fea3c14e1c postalCode=400032, st=Maharashtra, 
edf9b5ea392a9c8 1fdbde5629e68c9158 कि 2.5.4.20=bf34546cd1b83b5721 1a632b3065e76e8b0e28 

G (1 pt a 678b, cn=Aseem Gupta S | Nn g a | 04e764de6b63b724785393c565, cn=Vinita Ved Singal 
Date: 2018.04.07 12:26:37 +05'30° Date: 2018.04.07 11:44:38 +05'30' 

( असीम गुप्ता ) (विनिता वेद सिंगल) 
सचिव सचिव 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महिला व बाल विकास विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
७. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
८. सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.१४ (भाग-१)/का.६ 


१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१६. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

१७. सर्व महिला व बाळ विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१८.सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी प्रकल्प) 

१९. सर्व मुख्य अधिकारी, नगरपालिका, 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२१. महालेखापाल, )लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२२. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण FS, औरंगाबाद 
२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

२७. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, 
पर्यवेक्षिकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला ब बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि 2009 /प्र.क्र. 135/का-5 
मंत्रालय, मुंबई - 400 032 
दिनांक :- 5. जानेवारी 2010 

पार्श्वभुमी :- एकात्मिक बाल विकास सेवा ही केंद्र पुरस्कृत योजना ग्रामीण, आदिवासी तसेच नागरी भागात 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 6 वर्षाखालील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि 
किशोरवयीन मुली यांना पुरक पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि 
संदर्भ सेवा पुरविण्यात येतात शिवाय 6 वर्षा खालील बालकांचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे, 
मुलांच्या योग्य मानसिक, शारिरीक ब सामाजिक विकासाचा पाया घालणे, बालमृत्यूचे आणि कुपोषणाचे 
प्रमाण कमी करणे, बाल विकासास चालना मिळावी म्हणून विविध विभागामध्ये धोरण ब अंमलबजावणी 
याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे, योग्य अशा पोषण ब आरोग्य विषयक शिक्षणाद्वारे बालकांचे 
सर्वसामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयक गरजांकडे लक्ष पुरविण्याविषयीची मातांची क्षमता बाढविणे, 
इ. या योजनेची उद्दिष्टये आहेत. 

बरील सेवा अंगणवाडी केंद्र / प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना आणि आरोग्य विभागाद्वारा दिल्या जातात. एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत राज्यातील 
अंगणवाडी कार्यकती आणि मदतनीस यांच्या सहाय्याने पूरक पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षण, लसीकरण 
स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण करणे इत्यादी महत्वाची कामे केली 
जातात. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचेवर पर्यवेक्षकीय नियंत्रण ठेवण्याची आणि संनियंत्रणाची 
प्राथमिक आणि महत्वपूर्ण जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत काम करणाऱ्या पर्यवेक्षीकांवर 
सोपवण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत पर्यवेक्षीकांना नियत करून दिलेल्या कामात सुसूत्रता असावी 
तसेच दिलेल्या कामाची उदिष्टये प्रभावीपणे साध्य करून योजनेची अंमलबजावणी परिणामकारकपणे करता 
यावी यासाठी पर्यवेक्षीकाच्या कामांचे / जबाबदाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत काम करणाऱ्या पर्यवेक्षीकांच्या कामात सुत्रबध्दता 
असावो, त्यांना दिलेली कामे, उद्दिष्टये अधिक परिणामकारकपणे त्यांना पार पाडता याबीत आणि बाल 
आरोग्य आणि विकासाच्या या महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी जास्त प्रभावीपणे करता यावी यासाठी 
पर्यवेक्षीकांवर परिशिष्ट-'अ' मध्ये दर्शविलेली कामे / जबाबदाऱ्या या शासन निर्णयाद्वारे सोपवण्यात येत 
आहेत. परिशिष्ट-' ब' मध्ये दिलेल्या मुद्यांवर तिच्या कामाचे मुल्यमापन करण्यात यावे. 


2: बरील सर्व मुद्दयांच्या अनुषंगाने पर्यवेक्षिकांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यांसाठी राज्य / विभाग / 
जिल्हापातळीवरील प्रशासनामार्फत पडताळणी (Cross Checking) व्हावी. अशा प्रकारचे मुल्यमापन 


करण्यांसाठी प्रामुख्याने “परिशिष्ट-ब' ' मध्ये दिलेल्या विषयांच्या अनुषंगाने मुल्यमापन करावे. ज्या 
पर्यवेक्षिकेच्या क्षेत्रातील कामाचा दर्जा उत्कृष्ट असेल, अशा पर्यवेक्षिकेच्या कामाची नोंद त्यांच्या गोपनिय 
अहवालात घ्यावी आणि पात्रतेनुसार आगावू वेतनवाढीसाठी प्राधान्याने विचार व्हावा. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या 
पर्यवेक्षिकांचा उत्साह वृध्दींगत होण्यासाठी आढावा बैठकांत / पं.रा.सं. समित्यामध्ये / विशेष समारंभात 
प्रशस्तीपत्र / सन्मानपत्र देवून गुणगौरव करावा.ज्या पर्यवेक्षिकांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसुर केली असेल असे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर प्रशासकिय कार्यवाही करावी. 


3. राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याकरीता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
कार्यरत असलेल्या पर्यवेक्षिकांचे कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या वरीलप्रमाणे विषद करण्यात आलेल्या आहेत. 


बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.वि.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. 
आणि आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी वरील शासन निर्णयाची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(ज.कि.मगरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती, 


2०६९9 ON EO Ue ae 


wo Ww vo wo vo wo 
ZK WwW A YO 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल, आरोग्य व पोषण मिशन, औरंगाबाद. 
सचिव व आयुक्‍त, आरोग्य व कुटूंब कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


- महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा, नवी मुंबई. 


१६. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


17.कुलगूरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, दिंडोरी रोड, नाशिक. 


RC. 


१९. 


२०. 


२१. 


RR. 
RB. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
२३०. 


२१. 


RR. 
82. 
२३४. 
२३५. 
२६. 


राज्यसमन्वयक (पी.पी.एम.यु.) , महिला ब बाल विकास मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, विधान भवन, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संचालक, राष्ट्रीय प्राम आरोग्य मिशन, आरोग्य भवन, मुंबई. 
अधिष्ठाता, सर्व वैद्यकोय महाविद्यालय (शासकीय/खाजगी) 
अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण भवन, पुणे. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 
उप संचालक ,आरोग्य सेवा, प्रादेशीक मंडळ (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल विकास), जिल्हा परिषद (सर्व) 
जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 
मुख्याधिकारी, नगरपालिका व नगर परिषद. 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण आदिवासी प्रकल्प)(आयुक्‍त, एबाविसेयो, नवी मुंबई यांचे मार्फत) 


सर्व पर्यवेक्षिका / मुख्य सेविका,( बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण आदिवासी प्रकल्प) यांचे मार्फत) 
अवर सचिव (का-७) / कक्ष अधिकारी (का-६), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
( कार्यासन ०५ ) निवड नस्ती. 


(शा.नि. क्र. एबावि 2009/प्र.क्र.135/का.05 दि. 5 जानेवारी, 2010 चे सहपत्र) 


परिशिष्ट - 'अ' 


'एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिकांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या. 


1. पर्यवेक्षिकांचे मुख्यालय त्यांचे बीट स्तरावर असेल. पर्यवेक्षिकांना मुख्यालयी निवासी राहणे 
बंधन कारक राहील. प्रवास देयके बीट मुख्यालय ते प्रवासित ठिकाण आणि परत बीट मुख्यालय या 
प्रमाणे अनुज्ञेय असतील. पर्यवेक्षिकांनी त्यांचा पुढील महिन्याचा संभाव्य फिरतीचा कार्यक्रम चालु 
महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत आणि मासिक दैनंदिनी प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत प्रकल्प 
कार्यालयाकडे सादर करावा. 


2. पर्यवेक्षिका या त्यांच्या अधिनस्त काम करणाऱ्या सर्व अंगणवाडी कार्यकर्ती आणि मदतनीस 
त्यांच्या मुख्यालयी राहतात याची वेळोवेळी खात्री करतील व ज्या अंगणवाडी कार्यकती आणि 
मदतनीस मुख्यालयी राहत नाहीत त्यांच्या विरुध्द कार्यवाही प्रस्तावित करतील. 


3. पर्यवेक्षिका या त्यांच्या बीट अंर्तगत काम करणाऱ्या सर्व अंगणवाडी कार्यकर्ती आणि मदतनीस 
याचेबर पर्यवेक्षफोय नियत्रंण ठेवतील. 


4. पर्यवेक्षिकांना बीट कार्यक्षेत्राबाहेर परंतु प्रकल्पात प्रवास करावयाचा असल्यास बाल विकास 
प्रकल्प अधिकारी यांची पूर्वानुमती घेतील. प्रकल्पाबाहेर परंतु जिल्हयात प्रवास करण्यासाठी उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.वि) यांची पूर्वानुमती घेतील. 


5. पर्यवेक्षिकां त्यांच्या बीट क्षेत्रातील सर्व अंगणवाडयानां प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा भेट 
देतील. बीट मध्ये असलेल्या एकूण अंगणवाडया पैकी काही अंगणवाडयाच्या भेटी बाल विकास 
प्रकल्प अधिकाऱ्यासोबत करतील. तसेच दरमहा किमान 33% अंगणवाड्यांची सर्व नोंदबह्यासह 
संपूर्ण तपासणी करुन तीन महिन्यात बीटमधील सर्व अंगणवाडी केंद्राची तपासणी पूर्ण करुन 
सहाय्यभूत पर्यवेक्षण करतील. - 


6. प्राथमिक आरोग्य केंद्रास आवश्यकतेप्रमाणे भेट देवून आरोग्याच्या समस्या असलेल्या सर्व 
गंभीर तित्र कुपोषीत (SAM) आणि गंभीर ब दुर्धर बालकांच्या श्रेणी सुधार/उपचारा बाबत 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यासोबत चर्चा / नियोजन करतील. गरजेनुसार संदर्भ सेवेसाठी संयुक्त अहवाल 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि तालूका आरोग्य अधिकाऱ्याकडे सादर करतील. 


7. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हा परिषद 
यांनी अंगणवाडी कार्यकतीना वेळोवेळी नियत करुन दिलेली सर्व कामे पुर्ण करून घेण्यासाठी 
पर्यवेक्षिका जबाबदार असतील. 


8. पर्यवेक्षिका दरमहा अंगणवाडी कार्यकतीच्या मासिक बेठका प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतील. या बेठकोत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनांच्या 
सर्व कामाच्या आढाव्यासह आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने करावयाच्या कामाचा आढावा घेतील. 
याच बेठकोत प्रत्येक महिन्यात अंगणवाडी कार्यकतीच्या उद्बोधनासाठी आहार ब आरोग्याच्या 


एका विषयावर प्रशिक्षण देतील. अंगणवाडी सेविका / मदतनिस यांना कोणत्या विषयाचे प्रशिक्षण 
देण्यात आले आहे आणि कोणत्या विषयाचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे याची माहिती ठेवतील 
(Training Need Assessment ). ज्या प्रशिक्षीत अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना पुन्हा 
प्रशिक्षणाची गरज आहे अशा अंगणवाडी सेविका/ मदतनीस यांना पुनर्प्रशक्षणासाठी बरीष्ठांकडे 
शिफारस करतील. अप्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना प्राधान्यांने प्रशिक्षणाला 
पाठविण्यासाठी पाठपूरावा करतील. 


9. पर्यवेक्षिका हया त्यांचे बीट aria प्रत्येक अंगणवाडी क्षेत्रात दर तिमाहीत केले जाणारे 
सर्वेक्षणाचे काम 100% पूर्ण केले जाईल यांची दक्षता घेतील. अंगणवाडी क्षेत्राअर्तगत सर्व वाडी, 
बस्ती, तांडे यातील एकही कुटूंब आणि बालक सर्वेक्षणातून सुटणार नाही यांची त्या दक्षता घेतील. 
अतिरिक्‍त लोकसंख्येसाठी प्रचलीत निकषाप्रमाणे नविन अंगणवाडी केंद्र / मिनी अंगणवाडी केंद्राची 
मागणी नोंदवण्याची प्रमुख जबाबदारी पर्यवेक्षीकांची असेल. 


10. अंगणवाडी कार्यकतीकडून सर्वेक्षणाचे काम परीपुर्ण आणि अचुक होईल यासाठी वेळोवेळी 
पर्यवेक्षिका APTS करतील आणि मागील आकडेवारीच्या तुलनेत लक्षणीय तफावत 
आढळल्यास त्याची कारणमिमांसा करुन त्याची नोंद ठेवतील. 


11. बीटस्तरावरील सर्व अंगणवाडी केंद्रात बालकांची बजनमापन क्षमता दरमहा 100% राहील 
याची दक्षता घेतील आणि मागील आकडेवारीच्या तुलनेत लक्षणीय तफावत आढळल्यास 
त्याचीसुध्दा कारणमिमांसा करुन त्याची नोंद ठेवतील. 


12. अंगणवाडीकेंद्राच्या भेटीत आणि तपासणीत पर्यवेक्षिका सर्वेक्षण आणि वबजनमापनक्षमता 
योग्य आणि अचूक असल्याबाबत सातत्याने खात्री करतील. वरिष्ठपातळीवरुन सर्वेक्षण आणि 
वजनक्षमतेबाबत पडताळणी (cross checking) मध्ये मोठया प्रमाणावर तफावत आढळल्यास 
पर्यवेक्षिका जबाबदार असतील. 


13. पर्यवेक्षिका 6 वर्षाखालील सर्वे बालकांचे बयानुसार बजन (Underweight ) या 
निकषाधारे प्रत्येक अंगणवाडी स्तरावर अचुक श्रेणी वर्गीकरण करण्यात आले आहे याची त्यांच्या 
भेटीत आणि तपासणीत खात्री करतील. अंगणवाडी केंद्रस्तरावरील श्रेणी वर्गीकरण नोंदबही आणि 
वृध्दीसंनियंत्रण आलेखपुस्तिका तसेच मासिक अहवाल यामध्ये तफावत येणार नाही याची दक्षता 
घेतील. अंगणवाडी कार्यकर्तीने दिलेला अहवाल आणि पर्यवेक्षिकेने प्रकल्पकार्यालयास सादर 
केलेल्या अहवालात तफावत आढळून आल्यास पर्यवेक्षिका जबाबदार असतील. 


14. वयानुसार वजन या निकषाआधारे कमी वजनाच्या आणि तित्र कमी वजनांच्या मुलांवर 
लक्ष केंद्रीत करून त्यांना अंगणवाडी सेविकेमार्फत साधारण (Normal) श्रेणीत आणण्यासाठी 
प्रयत्नशील राहतील. 0-3 वर्षे वयोगटातील बालकांवर विशेष लक्ष देऊन या बयोगटातील 
बालकांच्या उंची आणि वजन वाढीवर लक्ष केंद्रीत करतील. बाल आहार, आरोग्य वब संगोपन या 
बाबीत पालकांना सक्षम करण्यासाठी आहार प्रात्यक्षीके, प्रशिक्षण आणि आरोग्य शिक्षणावर भर 
देवून बालकांचे श्रेणीवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करतील. 


15. पर्यवेक्षिका अंगणवाडीची तपासणी, मातांच्या बेठका, आहार प्रात्यक्षिके आणि बालकांचे 
वृध्दीसंनियंत्रण - सामाजिक लेखा परिक्षण शक्‍यतो एकाच दिवशी करण्याचे नियोजन करतील. 


सामाजिक लेखा परिक्षणात अंगणवाडी सेविकेचे आणि मातांचे WARE कुपोषण कमी 
करण्यासाठी आणि बालकांतील व्यंग टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी यासंदर्भात सक्षमीकरण 
करतील. 


16. ग्रामसभेत /महिला-ग्रामसभेत उपस्थित राहुन कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि महिलांच्या 
आहार व आरोग्य समस्याविषयी मार्गदर्शन करतील. 


17. पर्यवेक्षिका जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नविन मापदंडाप्रमाणे लुकड्या आणि बुटक्या 
(Wasting and Stunting) बालकांचा शोध घेण्यासाठी तीन महिन्यातून एकदा कमी वजनाच्या 
(<-2SD) आणि तीव्र कमी वजनाच्या (<-3SD) बालकांची लांबी / उंची आणि वजन घेतील 
आणि त्याअनूषंगाने वगीकरण करुन त्याच्या नोंदी नोंदबहीत अंगणवाडीस्तरावर ठेवतील. 


18. पर्यवेक्षिका बालकाची उंची आणि वजन घेतांना अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतील आणि 
त्याना लांबी / उंची कशी घ्यावी याबाबत Hands on Training देवून पूर्णतः प्रशिक्षीत करतील. 
बुटक्या आणि लूकड्या बालकांच्या माता / पालकांना उंची आणि वजनाचे महत्व समजावून 
आहाराचे मार्गदर्शन करतील. 


19. पर्यवेक्षीका SAM व MAM बालकांचा शोध घेवून त्यांना अंगणवाडी केंद्र पातळीवर ग्राम 
बाल विकास केंद्रात GAT उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करून बालकांचे श्रेणी बर्धन करतील. 
अंगणवाडी सेविकेमार्फत अशा बालकांचा पाठपूरावा करुन श्रेणीवर्धन करण्याची जबाबदारी 
पर्यवेक्षिकेची असेल. ज्या बालकांना आरोग्याचे प्रश्‍न असतील अशी बालके वैद्यकीय अधिकारी 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्याकडे तातडीने Petia करण्याबाबत पर्यवेक्षीका दक्षता घेतील. अशा 
सर्व SAM व MAM बालकांच्या नोंदी पर्यवेक्षिकांकडे बीटस्तरावर राहतील. 


20. पर्यवेक्षिका सर्व अंगणवाडी केंद्राच्या दर्शनी भागावर /फलकावर अंगणवाडीची वेळ, 
आहाराच्या वेळा, लसीकरणाचा दिवस, माताबेठकोचा दिवस, बालकांचे बजन घेण्याचा दिवस इ. 
माहिती दर्शविली आहे याची खात्री करतील. सर्व अंगणवाड्याच्या वेळा अचूक पाळल्या जात 
आहेत याबाबत दक्षता घेतील. 


21. अंगणवाडी केंद्रात येणाऱ्या सर्व बालकांना दोनवेळा आहार देण्यात येत आहे याबाबत खात्री 
करून अंगणवाडी सुरू होतांना पहीला आहार वब अंगणवाडी सोडण्यापूर्वी दुसरा आहार असे 
नियोजन काटेकोरपणे पाळले जाईल यासाठी पर्यवेक्षीका दक्षता घेतील. 


22. पर्यवेक्षीका हया अंगणवाडी स्तरावर आहारासाठी पात्र असलेल्या सर्व 6 महिने ते 3 वर्ष 
वयोगटातील बालके, तीव्र कमी बजनाची बालके, स्तनदा माता आणि गरोदर स्त्रियांना Take 
Home Ration (THR) दिला जातो आणि घरी आहार नेल्यानंतर त्याचा वापर 
लाभधारकांसाठीच केला जातो याबाबतची शहानिशा अंगणवाडी भेट / तपासणी / गृहभेट 
/माताबेठकीत करतील. 


23. पर्यवेक्षिका, लाभधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या प्रमाणात आहार शिजविला जाईल आणि 
मानकाप्रमाणे लाभधारकास दोन वेळेत(शासन निर्णयाप्रमाणे) दिला जाईल याची शहानिशा 
करतील. लाभधारकांसाठी शिजविला जाणारा पोषण आहार अंगणवाडी केंद्रातच शिजवला जाईल 
आणि स्वच्छता राखली जाईल याची दक्षता घेतील. 


24. पर्यवेक्षिका आहार शिजवतांना लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीनुसारच हजेरीपटावर / आहार 
नोंदवहीत नोंदी घेतल्या आहेत याची खात्री अंगणवाडी केंद्राच्या भेटीत /तपासणीत करतील आणि 
तफावतीच्या नोंदी ठेवतील. आहाराची देयके प्रमाणीत करतांना आढळलेल्या तफावतीप्रमाणे 
देयकात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करतील. 


25. पर्यवेक्षिका, बचत गटाची /आहार पूरबठादाराची देयके अचुक आहेत याची खात्री करुन 
प्रमाणित करतील आणि विनाविलंब अदायीसाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे सादर 
करतील. 


26. विहित केलेल्या दैनिक पाककृती प्रमाणे आहाराचा दर्जा आणि प्रमाण (उष्मांक आणि प्रथिने) 
योग्य असल्याची खात्री करतील. आहार पुरवठा मानकाप्रमाणे होत नसल्यास पर्यवेक्षिका 
वरिष्ठांकडे संबंधिताविरूध्द कार्यबाहीसाठी तक्रार सादर करतील. पर्यवेक्षीका वेळोवेळी आहाराचा 
दर्जा तपासणीसाठी आहाराचे, अंगणवाडी केंद्रनिहाय, नमूने प्रत्येक तिमाहीत एक वेळ शासन मान्य 
प्रयोगशाळेकडे पाठवून आहाराच्या गुणवत्तेबाबत खात्री करून घेतील. 


27. पर्यवेक्षिका अंगणवाडी केंद्रातील लाभधारकांची वैयक्तिक स्वच्छता, केंद्राची अंतर्गत आणि 
परिसर स्वच्छतेसाठी प्रयत्न करतील.अंगणवाडी केंद्रात पिण्याच्या शुध्द पाण्याची उपलब्धता 
असेल, बालके आहार खाण्यापूबी साबण-पाण्याने हात धूवून कपड्याला न पुसता हात हवेत कोरडे 
करतील याची खात्री करतील. स्वच्छतेच्या सर्ब नियमाबाबत अंगणवाडी सेविका,मदतनीस व माता 
सक्षम होतील यासाठी प्रयत्नशील राहतील. 


28. पर्यवेक्षीका अनोपचारिक शिक्षणासाठी 3 वर्षावरील बालकांची 100% उपस्थिती राहील 
आणि जी बालके सातत्याने गैरहजर आहेत त्यांची उपस्थिती वाढेल यासाठी प्रयत्न करतील. 


29. पर्यवेक्षिका अनोपचारिक शिक्षणाच्या उत्तम दर्जासाठी अंगणवाडी कार्यकतींचे सक्षमीकरण 
करतील. अनौपचारिक शिक्षणासाठी अंगणवाडी केंद्रामध्ये प्राणी, झाडे, फळे इत्यादीची ओळख 
करुन देण्यासाठी आवश्यक साधन सामुग्री, खेळणी उपलब्ध आहे याची दक्षता घेतील. 


30. पर्यवेक्षिका अंगणवाडी केंद्राच्या तपासणीत सर्व साहित्याच्या नोंदी तपासून नोंदवहीनुसार 
साहित्य केंद्रात असल्याची खात्री करतील. 


31. पर्यवेक्षीका प्रत्येक अंगणवाडी क्षेत्रातील गर्भवती महिलांची नोंदणी पहिल्या 3 महिन्याच्या आत 
100 टक्के होत आहे याची खात्री करतील. गर्भावस्थेच्या काळात त्या महिलेच्या बजनात 10 ते 
12 कि.ग्रॅ. बजन वाढीसाठी अंगणवाडी सेविकेमार्फत संनियंत्रण करतील. 


32. पर्यवेक्षीका विशेषत: 6 महिने पूर्ण झालेल्या बालकांना वरचा आहार योग्य प्रकारे दिला जात 
आहे, जोखमीच्या माता, तीव्र कमी बजनाची बालके,जन्मतः कमी बजन असलेली बालके आणि 
GF/GD ची बालके यांना योग्य आहार आणि आरोग्य सेवा दिली जाते याची गृहभेटीत खात्री 
करतील. 


33. पर्यवेक्षीका अंगणवाडी केंद्रातील लसीकरणचा आढावा घेतील आणि लसीकरणतून सुटलेल्या 
लाभधारकांचे पुढील महिन्यात लसीकरण होईल याची खात्री करतील. 


34. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यांसाठी एबाविसेयो, आरोग्यविभाग, स्वयंसेवीसंस्था, 
ग्रामस्थ,प्रामपंचायत, आशा,स्वयंसहाय्यता बचत गट यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याची 
महत्वाची जबाबदारी पर्यवेक्षिकावर राहिल. 


35. पर्यवेक्षीकांनी खालील महत्वाच्या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करुन अंमलबजावणी करावी. 
(अ) प्रत्येक गरोदर महिलेस शासकिय संस्थेत प्रसूतीसाठी जाण्यास प्रोत्साहीत करणे. 

(ब) जन्मताच प्रत्येक बाळाला एक तासाच्या आत स्तनपान देणे. 

(क) जन्मापासून किमान 6 महिने निव्वळ स्तनपान देणे. 

(ड) 6 महिने पुर्ण झालेल्या प्रत्येक बाळाचा अर्धवार्षिक वाढदिवस अंगणवाडीत साजरा करणे. 
(इ) सहा महिन्यानंतर किमान दोन वर्षापर्यंत पूरक आहारासह स्तनपान देणे. 


अंगणवाडी केंद्राच्या भेटीत, तपासणीत, गृहभेटीत आणि माता बैठका व सामाजिक लेखा 
परिक्षणाच्या वेळी मातांशी / पालकांशी चर्चा करुन पर्यवेक्षिका वरील बाबींची अंमलबजावणी होईल 
याची खात्री करतील. वरील सर्व महत्वाच्या उपाययोजनांद्रारे कुपोषणाचे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी 
होणार असल्याने याबाबत प्रामुख्याने पर्यवेक्षीका जबाबदार असतील. 


36. पर्यवेक्षीका प्रत्येक अंगणवाडीत जन्ममृत्यू नोंदबही ठेवली आहे ब अद्यावत आणि अचूक आहे 
याची खात्री वेळोवेळी करतील. बालमृत्यू / माता मृत्यू झालेल्या घरी पर्यवेक्षीकांनी स्वतः भेट 
देतील आणि मृत्यूच्या कारणांची माहिती वरीष्ठ कार्यालयास सादर करतील. 


37. पर्यवेक्षीका अंगणवाडी कडून दरमहा प्राप्त मासिक प्रगती अहवालांची सत्यता पडताळतील आणि 
सर्व अंगणवाडी केंद्रांची माहिती गोषवाऱ्यासह वरिष्ठांना सादर करून त्यांचेकडे अभिलेखे ठेवतील. 


38. ज्या अंगणवाडी कार्यकती मासिक अहवाल विलंबाने पाठवतील किंबा अचूक अहवाल पाठवणार 
नाहीत अशा अंगणवाडी कार्यकतीना समज देवून सुधारणा करतील, आवश्यक असल्यास 
कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे पाठवतील. 


39. ज्या अंगणवाडी कार्यकती आणि मदतनीस नजिकच्या काळात नियत वयोमानामुळे सेवानिवृत्त 
होणार आहेत त्याची सूची ठेवतील आणि त्या प्रमाणे वरिष्ठांना कळवतील. 


40. पर्यवेक्षीका त्यांच्या बीट स्तरावर खालील विषयीच्या स्वतंत्र्य नोंदवहया ठेवतील आणि त्यामध्ये 
अंगणवाडी निहाय माहिती भरून नोंदवहया अद्यावत ठेवतील. 


1. सर्वेक्षण आणि वजनमापनक्षमता, श्रेणी वगीकरण वयोगटानुसार गोषवारा नोंदवही. 


2. वयानुसार उंची- श्रेणी वर्गीकरणाचा गोषवारा नोंदवही (Stunting- 
SCM/MCM) 


3. उंचीनुसार वजन-श्रेणी वर्गीकरणाचा गोषवारा नोंदवही (Wasting - 
SAM/MAM) 


4. उंचीनुसार बजनाप्रमाणे SAM बालकांची यादी. 

5. गंभीर आणि दुर्धर आजारी बालकांची यादी. 

6. आहार पुरवठयाबाबत हिशोबाच्या गोषवा-याची नोंदवही. 
7. अंगणवाडी केंद्र भेट/ तपासणी अहवालाची नोंदवही. 

8. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस - प्रशिक्षण नोंदवही. 
9. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस - मानधन नोंदवही. 
10. मासिक अहवालांची संकलीत नोंदवही. 


11. ग्राम बाल विकास केंद्रात दाखल केलेली परंतु तीन महिण्याच्या पाठपुराव्याच्या 
कालावधी नंतर देखील श्रेणी वर्धन न झालेल्या SAM आणि MAM 
बालकांची नोंदवही. 


(मबावि शा.नि. क्र. एबावि 2009/प्र.क्र.135/का.05 दि. 5 जानेवारी, 2010 चे सहपत्र) 
परिशिष्ट - 'ब' 
'एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना पर्यवेक्षिकेच्या कामाच्या मुल्यमापनासाठी 
खालील मुद्दे विचारात घेवून तिच्या कामाचे मुल्यमापन करण्यात यावे. 


1. सर्वेक्षण क्षमता : 


अ.अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व 0 ते 6 वर्ष बालकांची नोंदणी . 
ब. अंगणवाडी क्षेत्रातील प्रत्यक्षात बालक असतांना नोंद न घेणे. 
क. अंगणवाडी क्षेत्रातील प्रत्यक्षात बालक नसतांना नोंद घेणे. 
ड. सर्वेक्षणातील आणि पडताळणीतील तफावत. 


2. वजनमापन क्षमता :- 


अ. सर्वेक्षित केलेल्या सर्व बालकांची अचूक वजन घेणे. 

ब. वजन घेतलेल्या बालकांचे अचूक श्रेणी वगीकरण करणे. 

क. तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे ISH न घेणे/चूकोची नोंद घेणे / बरच्या 
श्रेणीत वगीकरण करणे. 

ड. श्रेणी HTH नोंदवही, वृध्दि संनियत्रण आलेख नोंदवही आणि 
अंगणवाडी केंद्राचा मासिक प्रगती अहवालामध्ये तफावत. 


3. वयानुसार वजन (Underweight) - श्रेणी वर्गीकरण:- 


अ. साधारण वजनाच्या (Normal) बालकाचे प्रमाण. 
ब. तीव्र कमी वजनाच्या (Severe Underweight) बालकाचे प्रमाण. 


4. वयानुसार उंची (Stunting) - श्रेणी वगीकरण:- 


अ. साधारण उंचीच्या (Normal) बालकाचे प्रमाण. 
ब. ait कमी उंचीच्या (Severe Chronic Stunting) बालकाचे प्रमाण 


5. उंचीनुसार वजन (Wasting) - श्रेणी वर्गीकरण:- 
अ. गंभीर तीव्र कुपोषित (Severe Acute Malnutrition) बालकाचे प्रमाण. 
ब. मध्यम तीव्र कुपोषित (Moderate Acute Malnutrition) बालकाचे प्रमाण. 


6. पोषण आहार वाटपाचे प्रमाण व आहाराचा दर्जा :- 


अ. सर्वेक्षीत लाभधारक संख्येनुसार सर्वाना विहित प्रमाणात आणि दर्जेदार आहार. 
ब. आहारासाठी प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि आहार हजेरीपट यातील तफावत. 
क. प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि आहार देयकात दर्शविलेली उपस्थितीची तफावत. 


7. किशोरी मुली ,गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता :- 


अ. अंगणवाडी क्षेत्रातील किशोरी मुली ,गरोदर स्त्रिया ब स्तनदा माता 100 टक्के नोंदणी , 
आवश्यक सल्ला व सेवा . 
ब. गर्भावस्थेच्या काळात गर्भवती महिलांच्या वजनात 10 ते 12 कि.ग्रॅ. वाढीसाठी संनियंत्रण 


8. माता बैठका, आहार प्रात्यक्षिके आणि गृहभेटी :- 


अ. माता बैठका, आहार प्रात्यक्षिके आणि गृहभेटीचे नियोजन ब अंमलबजावणी. 
ब. माता बैठका, आहार प्रात्यक्षिके आणि गृहभेटीसाठी अंगणवाडी कार्यकर्ती चे 
सक्षमीकरण आणि अंमलबजावणीत सक्रिय सहभाग. 


9. बालकांच्या वृध्दि संनियंत्रणासाठी सामाजिक लेखा परिक्षण :- 


अ. प्रत्येक तिमाहीत प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रांतर्गत सामाजिक लेखा परिक्षण करणे. 


10. अनौपचारिक शिक्षण आणि अंगणवाडीच्या वेळा आणि अभिलेखे:- 


अ. गुणवत्तायुक्‍्त अनोपचारिक शिक्षण 

ब. अंगणवाडीच्या आणि आहार वाटपाच्या वेळा 

क. अंगणवाडीतील अभिलेखे अद्यावत ठेवणे. 

ड. डेड स्टॉक नोंदवही अद्यावत ठेवणे व त्याप्रमाणे केंद्रात साहित्याची उपलब्धता. 


11. स्तनपान व शिशु पोषण :- 


अ. जन्मताच प्रत्येक बाळाला एक तासाच्या आत स्तनपान देणे. 

ब. जन्मापासून किमान 6 महिने निव्वळ स्तनपान देणे. 

क. 6महिने पुर्ण झालेल्या प्रत्येक बाळाला वरचा आहार सुरू करणे(अर्धवार्षिक 
वाढदिवस) 

ड. सहा महिन्यानंतर किमान दोन वर्षापर्यंत पूरक आहारासह स्तनपान देणे. 


12. विशेष उपक्रम :- 


पर्यवेक्षिकांच्या पुढाकाराने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात काही विशेष उपक्रम घेतले असल्यास 
त्यांची नोंद मूल्यमापनात करावी. 


é ण vu) i 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
मुख्यसेविकांचे कार्यक्षेत्र (बीट) निश्‍चित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम-कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


तारीख: 30 ऑगस्ट, 2093 


वाचा 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१-१-३/२००२-७०-(/७.॥), दिनांक २२.०८.२००३ 
२) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.एबावि-२००३/प्र.क्र.४३८/का.६, 
दिनांक १४ जानेवारी, २००४ 
I परिपत्रक -- 


केंद्र शासन महिला व बाल विकास यांचे आदेश W.N-9-3/2002-CD-(Vol.lll) दिनांक 
२२.०८.२००३ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचा-यांचा 
नव्याने सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्यात आलेला आहे. या सुधारीत आकृतीबंधाप्रमाणे मुख्यसेविकेच्या 
कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात आलेला असून एका मुख्यसेविकेकडे २५ अंगणवाडी केंद्रांचे पर्यवेक्षण निश्चित 
करण्यात आले आहे. सदर केंद्र शासनाचे सुधारीत आकृतीबंधापूर्वी आदिवासी क्षेत्रात १७ अंगणवाडी केंद्र, 
ग्रामीण क्षेत्रात २० अंगणवाडी केंद्र व नागरी क्षेत्रात २५ अंगणवाडी केंद्र असे कार्यक्षेत्र होते. केंद्र शासनाचे 
सुधारीत निकषाप्रमाणे सर्व क्षेत्रात २५ अंगणवाडी केंद्र एवढे कार्यक्षेत्र, मुख्यसेविकेसाठी निश्चित 
करण्यात आले आहे. 

राज्यातील सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला असता, असे निदर्शनास आले आहे की, ब-याच 
प्रकल्पात मुख्यसेविकेचे कार्यक्षेत्र १५ अंगणवाडी, २० अंगणवाडी, ३० अंगणवाडी, काही ठिकाणी ४० पेक्षा 


re 


जास्त अंगणवाडी केंद्र असे कार्यक्षेत्र निश्‍चित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे 


कामकाजाची विभागणी योग्य प्रकारे झालेली नसून पर्यवेक्षण व मासिक प्रगती अहवाल तयार 
करण्यामध्ये मोठया प्रमाणावर अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच केंद्र शासनाने 
ठरवून दिलेल्या निकषांची अंमलबजावणी होत नसल्याचेही दिसून येते. 

याबाबत सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, सर्व बाल विकास 
प्रकल्प अधिकारी (नागरी / ग्रामीण / आदिवासी प्रकल्प) यांना निर्देश देण्यात येत आहेत की, २५ 
अंगणवाडी केंद्र हे एका मुख्यसेविकेचे कार्यक्षेत्र याप्रमाणे सर्वत्र बीटची पुनर्रचना करण्यात यावी. असे 
करतेवळी एखाद्या बीटमध्ये २५ पेक्षा कमी अथवा जास्त अंगणवाडी केंद्र असा बदल करणे त्या बीटची 
भौगोलिक रचना विचारात घेता आवश्‍यक सोईचे होत असेल तरच थोडाफार बदल करता येऊ शकेल. 
परंतु हा बदल वजा (-) ५ अधिक (4) ५ एवढयापुरताच मर्यादित असावा. उदा. एखाद्या मुख्यसेविकेच्या 
बीटमध्ये २५ पेक्षा जास्त परंतु ३० पर्यंतच अंगणवाडी केंद्र तर काही बीटमध्ये २० पेक्षा जास्त, २५ पेक्षा 
कमी अंगणवाडी केंद्र असून शकतील. 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या www .icds gov in या संकेतस्थळावर MPR या बटनावर 
मासिक प्रगती अहवाल नियमितपणे ठेवण्यात येतात व त्यातील format! मध्ये मंजूर अंगणवाडी केंद्र व 
मंजूर मुख्यसेविकांची स्वतंत्र पदे ही माहिती दर्शविलेली असते त्याप्रमाणे प्रकल्पाची मंजूर संख्या 
विचारात घ्यावी. अशा प्रकारची बीटची विभागणी करतेवेळी मिनी अंगणवाडी केंद्राकरीता मुख्यसेविकेची 
स्वतंत्र पदे मंजूर केलेली नाहीत. त्यामुळे निर्धारित करण्यात येत असलेल्या बीटअंतर्गत येणारी मिनी 
अंगणवाडी केंद्र पर्यवेक्षणासाठी अथवा अहवालासाठी त्या बीटच्या मुख्यसेविकेकडेच असतील. 

अशा प्रकारच्या बीटच्या पुनर्रचनेबाबत यापूर्वी राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण 
मिदान अथवा इतर विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेश या 
परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६ 
हिज ्े ह अ अडुडडब* saan Ss SSTSI 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८३०११५५३९९२३० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘re Digitaity signed by Dilip Babasaheb Patil 
D | | | p ON: csIN, osGovernment of Maharashisa, 
ousWomen B Child Development, 


Babasaheb Patil. ‘otptstaanesna न 
Date: 2013.09.04 17:25:28 +05'30° 


(दि. बा. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री /राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, विधान भवन, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


. सर्व विभागीय उपआयुक्त (महिला व बाल विकास) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


९१९५] 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६ 


१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. वित्त विभाग, व्यय-६, मंत्रालय, मुंबई 

१६. महिला व बाल विकास विभाग, कार्या.४/५, 

१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१८. सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, 
१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

२०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई | 
२३. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी) 
२४. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

२५. निवड नस्ती कार्या.६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


